महासंचालक, अन्टी करण्ठान ब्युरो, म. रा., मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील एकूण २० अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमटीएस-०३२२/ प्र.क्र.३२०/ पोल-४ 
दुसरा मजला,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १४ मार्च, २०२३. 


वाचा:-१) गृहविभाग, शासन निर्णय क्र. एमटीएस-०३२२/ प्र.क्र.३२०/ पोल-४,दि. २६.०९.२०२२ 
२) सहायक पोलीस महासंचालक (नि.व स.),पोलीस महासंचालक कार्यालय,म.रा.,मुंबई यांचे 
क्र.पोमसं/२६-ब/ऑँकब्यु/ वा.चा. पदे/मुदतवाढ/०६/२०१५, दि.१४.०२.२०२३ चे पत्र. 
3) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

महासंचालक, Hcl GLA ब्युरो, म.रा.,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील एकूण २० वाहन 
चालक अस्थायी पदांना संदर्भ क्र १ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ 
पर्यत वित्त विभागाने दिलेल्या अटीच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. उपरोक्त नमूद 
संदर्भ क्र. ३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकिय विभागांना प्रदान करण्यात 
HSS We. Sa संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये,महासंचाळक,अँन्टी GLAM ब्युरो,म.रा.,मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील एकूण २० अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ पासून पुढील मुदतवाढ 
देणेबाबतचा प्रस्ताव सादर HIS आहे. त्यानुषंगाने या शासन निर्णया सोबतच्या सहपत्रात नमुद 
केलेल्या महासंचाळक,अँन्टी HBA ब्युरो, म. रा., मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील एकूण २० वाहन 
चालक अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत खालील अटीच्या अधीन राहून 
मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त 
नाही व अस्थायी पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केळी आहेत 
त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ 
नुसार विहित केलेल्या अटीचे व शार्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात येईल व त्याप्रमाणे 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

३) दरम्यानच्या काळात अस्थायी पदांच्या सुधारीत आकृतीबंध निश्चिती करण्याकरीता 

कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. तसेच, सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने वित्त 

विभागास सादर करण्याचे नियोजन करुन त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधितांना 
द्याव्यात. त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्यांचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती 
जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमटीएस-०३२२/ प्र.क्र.३२०/ पोल-४ 


२. सदर प्रकरणी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१ लेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस- १०१ 
(3) अन्टी करफ्ान ब्युरो” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/ आ.पु.क.,दि.०८.०२.२०२३ 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१५१५१४४९८३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ४095 es 0१७ ००० 


DN: CN = YOGESH MAHADEO GOSAVI, C = 
MAHADEO GOSAVI Stites.” eer 
Date: 2023.03.15 15:19:47 +05'30' 


(योगेश गोसावी) 
अवर सचिव, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
२. महासंचालक,अँन्टी करप्डान ब्युरो,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई-१. 
8. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. वित्त विभाग (व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई. 
७. कार्यासनअधिकारी (पोल-३),गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती/ गृह विभाग, पोल-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


महासंचालक, अँन्टी OSA ब्युरो,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील २० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.पीएळएफ-०३२२/प्र.क्र. ३२०/पोल-४, दि. १४.०३.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. पदनाम पद पद निर्मितीचा शासन निर्णय अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळाल्याचा 

क्र संख्या यापुर्वीचा शासन निर्णय 

गि पोलीस शिपाई वाहन चालक ८ | क्र.एमटीएस-१०९२/४३०/(२९)/पोल-४, दि.०८.०७.१९९३ । शा.नि.क्र.पीएलएफ-०३२२/ 
प्र.क्र.३२०/ पोल-४, दि.२६.०९.२०२२ 

2 | पोलीस शिपाई वाहन चालक ६ । क्र.एमटीएस-१०९३/२४००/(२५/पोल-४, दि.१२.०९.१९९५ 

3 । पोलीस शिपाई वाहन चालक | ६ | क्र.एमटीएस-१०९६/२७२३/न.बा.२८/पोल-४, 


दि.०१.०८.१९९७ 


एकूण 


२० 


